जिल्हा Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
मार्गदर्ान केंद्र, नांदेड या कार्यालयासाठी इमारत 


भाडे तत्वावर घेण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २४४ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
३. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवउआ-रवका-.१/नांदेड जागा/८९११/२०२२, दि. १४/१०/२०२२ 


प्रस्तावना: कोौडल्य विकास, रोजगार, व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या 


पत्रान्वये जिल्हा alate’ विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड या कार्यालयासाठी 


श्रीम.कल्पना शाहा व श्रीम.कामिनी शाहा यांच्या मालकीची HOR इमारत, कैलासनगर, श्रीनगर 


रोड, पीन क्र.४०२०१०७१२३, घर क्र.१-१७-१९ (दुसरा मजल), नांदेड - ४३१ ६०५ ही २६४.६१ 


चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाची जागा प्रति महा रु.७५,५५५/- (अक्षरी रुपये पंचाहत्तर हजार पाचशे 


पंचावन्न मात्र) या दराने जिल्हा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड 


कार्यालयास दि. ०१/०७/२०२२ ते दि.३०/०६/२०२५ पर्यंत भाडे तत्वावर घेण्यास प्रशासकिय व 


वित्तीय मान्यता देण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली होती. मॉडेल करीअर सेंटर हे 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्या इमारतीतच कार्यान्वीत करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला 


आहे. ही बाब विचारात घेऊन जिल्हा कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 


नांदेड हे कार्यालय सध्या खाजगी जागेत सुरु करण्यात येत असल्याने सद्यस्थितीत सदर 


कार्यालयास दि. ०१/०७/२०२२ ते दि. ३०/०६/२०२२ या एका वर्षासाठी भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध 


करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २४४ /प्रशा-२ 


शासन निर्णय : आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा कौडाल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड या कार्यालयासाठी श्रीम.कल्पना शाहा व श्रीम.कामिनी 


हाहा यांच्या मालकीची कैलास इमारत, कैलासनगर, श्रीनगर रोड, पीन क्र.४०२०१०७१२३, घर 


क्र.१-१७-१९ (दुसरा मजल), नांदेड - ४३१ ६०५ ही २६४.६१ चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाची जागा प्रति 


महा रु.७५,५५५/- (अक्षरी रुपये पंचाहत्तर हजार पाचठो पंचावन्न मात्र) या दराने जिल्हा कौशल्य, 


रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड कार्यालयास दि. ०१/०७/२०२२ ते 


दि.३०/०६/२०२३ या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडे तत्वावर घेण्यास संदर्भ क्र. १ शासन 


निर्णयामधीळ अटी तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


७ मॉडेल करिअर सेंटर हे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड या इमारतीच्या आवारात 


कार्यान्वीत करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे ही बाब विचारात घेता 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्याशी चर्चा करुन पुढील ३ महिन्यात 


जागा प्राप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी किंवा अन्य सरकारी इमारतीत कार्यालय 


स्थलांतरीत करण्यात यावे. 


२. सदर इमारत भाडे अदा करण्यासाठी येणारा खर्च “सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात तसेच 


त्यापुढील येणाऱ्या त्या त्या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. झेडए-२, २२३०- कामगार व सेवायोजन, १०१, 


सेवायोजन सेवा, ०१ - सेवायोजन सेवा, (०१) (०१) सेवायोजन कार्यालये (अनिवार्य) मुख्य लेखाशिर्ष 


2230 9969, तपशिलवार BIS -१४ (भाडेपट्टी व कर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून त्या 


त्या वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातुन आणि संदर्भ क्र. २ मधील परिपत्रकान्वये वितरीत झालेल्या 


निधीच्या मर्यादेत आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत 


निधीच्या मर्यादेत सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्रर०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम भाग-२, दि. 


१७/०४/२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग -१, अनुक्रमांक १०, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २४४ /प्रशा-२ 


अधिनियम क्र. ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ (क) च्या अटी 


व शर्तीच्या अधीन राहून सदर प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१२५८०५६२०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, औरंगाबाद 
५. सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, नांदेड 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
७. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


